औदयोगिक प्रशिक्षण संस्थेतील शिल्पनिदेडाकांच्या 
प्रशिक्षण कार्यक्रमांस प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक : शिप्रका-२०२०/प्र.क्र.०६/व्यशि-३, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २७ जानेवारी, २०२०. 


वाचा:- कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः शिप्रका- २०२०/प्र.क्र.०६/व्यशि-२, 
दिनांक १८ जानेवारी, २०२०. 


शासन शुद्धीपत्रक:- 


संदर्भाधीन शासन निर्णयातील मुद्दा क्र. १२ येथील या प्रशिक्षण कार्यक्रमावर होणारा खर्च 
मागणी क्र. ZA-2-2230, कामगार व सेवायोजन,०३-प्रशिक्षण,(००३) कारागिर व पर्यवेक्षक यांचे 
प्रशिक्षण पंचवार्षिक योजना, राज्य योजना, (०२) (०७ कर्मचारी वर्गाचे प्रशिक्षण (२२३० ए १९२) 
प्रशिक्षण कार्यक्रम १३, कार्यालयीन खर्च या लेखाशिर्षातर्गत अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या 
रु. 200,00 लाख इतक्या तरतूदीमधून रु. १.२० लाख इतका निधी सन २०१९-२० मध्ये खर्च 
करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 
ऐवजी 
संदर्भाधीन शासन निर्णयातील मुद्दा क्र. १२ येथील या प्रशिक्षण कार्यक्रमावर होणारा खर्च 
मागणी क्र. ZA-2-2230, कामगार व सेवायोजन,०३-प्रशिक्षण,(००३) कारागिर व पर्यवेक्षक यांचे 
प्रशिक्षण पंचवार्षिक योजना, राज्य योजना, (०२) (०७ कर्मचारी वर्गाचे प्रशिक्षण (२२३० ए १९२) 
प्रशिक्षण कार्यक्रम १३, कार्यालयीन खर्च या लेखाशिर्षांतर्गत अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या 
रु. २००.०० लाख इतक्या तरतूदीमधून रु. १२० लाख इतका निधी सन २०१९-२० मध्ये खर्च 
करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. असे वाचण्यात यावे. 
सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेताक २०२००१२७१६५२३७१७०३ असा आहे. सदर 
शुद्धीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Ashok Wamnarao > sel 
Jadhav etna 


(अ. वा. जाधव) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१. अपर मुख्य सचिव, कौशल्य विकास व उदयोजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२. सह सचिव, कौशल्य विकास व उदयोजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
३. व्यशि-१,व्यशि-४,व्यशि-५ कौशल्य विकास व उदयोजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
४. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः शिप्रका-२०२०/प्र.क्र.०६/व्यशि-३ 


५. आयुक्त, ered विकास, रोजगार व उद्योजकता संचालनालय, कोकण भवन, सी.बी.डी. 
बेलापूर, नवी मुंबई, 

६. सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, मुंबई/पुणे/नाशिक/ 
औरंगाबाद/अमरावती/नागपूर, 

७. उपसंचालक, विभागीय मुख्यालय, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता, मुंबई/पुणे/ नाशिक/ 
औरंगाबाद/अमरावती/नागपूर 

८. सह/उप संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, संचालनालय, मुंबई 
जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी, जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण कार्यालय 
संचालनालयामार्फत 

१०. निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


